आदरातिथ्य क्षेत्राला औद्योगिक दराने कर 
आकारणी करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः व्हिपीएम-२०२१/प्र.क्र. ४३/पं.रा.-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान मार्ग, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २९ जून २०२१. 
वाचा :- 
१) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,श्ासन निर्णय क्र.टीडीएस-२०२०/प्र.क्र.५०२/पर्यटन, 
fe.3 डिसेंबर,२०२०. 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,ज्ासन निर्णय क्र.टीडीएस-२०२०/०९/प्र.क्र.५०२/पर्यटन, 
दि.१२ एप्रिल,२०२१. 
३) शासन परिपत्रक समक्रमांक दिनांक १८ जून,२०२१. 
प्रस्तावना :- 
राज्यात पर्यटन व्यवसायाची नियोजनबद्ध व योग्य वाढ साध्य करण्यासाठी व राज्यात उच्चतम 
पर्यटन साधन संपती असलेल्या क्षेत्रांचा अग्रक्रमाने ,जलदगतीने विकास होण्याच्या दृष्टीने उद्योजकांना 
आकर्षित करण्यासाठी पर्यटन व्यवसायांतर्गत काही पर्यटन घटकांना उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला 
आहे.आदरातिथ्य क्षेत्र हा पर्यटन व्यवसायातील मुख्य सेवा उद्योग आहे आणि महाराष्ट्र राज्याच्या 
आर्थिक विकासाच्या संदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.याद्वारे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती 
होते. आदरातिथ्य क्षेत्र हे पर्यटन व्यवसायाचे महत्त्वाचे अंग असल्याने पर्यटन या क्षेत्रास पुनरुज्जीवित 
करण्यासाठी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून वाचा येथील क्र.१ व २ अन्वये शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात आले असून या शासन निर्णयातील बाबी सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून उक्त 
शासन निर्णयामधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणेबाबत संदर्भादिन वाचा येथील क्र.३ चे शासन 
परिपत्रक अधिक्रमित करून खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक:- 

१) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या दिनांक ३ डिसेंबर,२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
आदरातिथ्य क्षेत्रास औद्योगिक दर्जा देण्यात आला असल्याने केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे 
नोंदणीकृत असलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून दिनांक १ एप्रिल,२०२१ पासून वीज दर ,वीज शुल्क, 
पाणीपट्टी,मालमत्ता कर,विकास कर ,वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक व अकृषिक कराची आकारणी 
औद्योगिक दराने करण्यात यावी, Sa सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या दिनांक ३ डिसेंबर,२०२० व दिनांक १२ एप्रिल,२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत नसलेल्या हॉटेल 
व्यावसायिकांकडून किमान मुलभूत दर्जा प्राप्त करण्यासाठीच्या विहित निकषांची पूर्तता केल्यानंतरच 
महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणी झालेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून वीज दर, 
वीज शुल्क, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर, विकास कर ,वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक व अकृषिक कराची 
आकारणी औद्योगिक दराने करण्यात AA, Sa सूचना देण्यात आल्या आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः व्हीपीएम-व्हीपीएम-२०२१/प्र.क्र.४३/पंरा-४, २९ जून,२०२१. 


३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या दिनांक ३ डिसेंबर,२०२० व दिनांक १२ एप्रिळ,२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थात उपरोक्‍त १ व २ नुसार 
ग्रामपंचायतीकडून पाणीपट्टी, मालमत्ता कर व विकास कर यांची औद्योगिक दराने कर आकारणी 
करण्यात यावी. 

उपरोक्त तरतुदी या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या 
शासन निर्णय/परिपत्रक/नियम/अधिसूचना इ. यांच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२९१७०२११८२२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ep) 


सुहास जाधवर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,सर्व जिल्हे (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर Ge) wale परिपत्रक 
व पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाकडून वाचा येथील निर्गमित शासन निर्णय आपल्या अधिनस्त 
असलेल्या सर्व पंचायत समिती, ग्रामपंचायती यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावे आणि त्यानुसार 
सर्व ग्रामीण क्षेत्रात अंमलबजावणी केली जाईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 
प्रत माहितीसाठी:- 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मलबार हिल,मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
3. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
४. मा.मंत्री ,सर्व यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा.राज्यमंत्री,सर्व यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा.विरोधी पक्ष नेता,विधानसभा/विधानपरिषद,विधानभवन,मुंबई. 
७. मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य,विधानभवन ,मुंबई. 
८. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
९. विभागीय आयुक्त, पुणे / कोकण / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर 
१०. जिल्हाधिकारी, सर्व जिल्हे. 
११. निवडनस्ती (पं.रा-४), ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


